नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२८/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ जून, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण1-२०२४/प्र.क्र.१९(६)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये तुमसर नगरपरिषद- मोहाडी नगरपंचायतीकरिता 
या करिता रु.४.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील 
मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित यादीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त वाचा येथीळ शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे 
सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ.क्र मंजूर झालेली कामे रक्‍कम मंजूर करावयाची कामे रक्‍कम 
| तुमसर जि.भंडारा या नगरपरिषद २००.०० | मोहाडी नगरपंचायत हद्दीतील सिमेट नाळी । ५०.०० 
हद्दीतील बोरवेल, डिजिटल बांधकाम, आवरभिंत बांधकाम, रस्त्याची 
अभ्यासिका, पेव्हिंग ब्लॉक, हायमास्ट सुधारणा व मोरी बांधकाम करणे, संपूर्ण 
लाईट, ओपन स्पेस जिम व साहित्यासह आर.ओ.बसविणे, अभ्यासिका 
सौंदर्यीकरण करणे, सिमेंट रोड, सिमेंट तयार करणे, शाळेतील साहित्य खरेदी 
नाली कव्हरसहित, सभामंडप व सरंक्षण करणे, हायमास्ट लाईट लावणे, 
भिंतीचे बांधकाम करणे व विविध सौंदर्यीकरण करणे, सिमेंट व स्टील खुर्च्या 
विकास कामे करणे. लावणे. 
२ | मोहाडी नगरपंचायत हद्दीतील बोरवेल, | २००.०० | मोहाडी नगरपंचायत हद्दीतील सिमेंट नाळी । ५०.०० 
डिजिटल अभ्यासिका, पेव्हिंग ब्लॉक, बांधकाम, सभामंडपाचे बांधकाम, रस्त्याची 
हायमास्ट लाईट, ओपन स्पेस जिम व सुधारणा व सौंदर्यीकरण करणे, नालीची 
सौंदर्यीकरण करणे, सिमेंट रस्ता, सुधारणा करणे, आर.ओ. बसविणे, गट्टू 
सिमेंट नाली कव्हरसहित, सभामंडप व लावणे, ओपन जिम लावणे, खेळाचे ग्राउंडचे 
सरंक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे व विविध सौंदर्यीकरण करणे, सिमेंट व स्टील खुर्च्या 
विकास कामे करणे. लावणे. 
३ तुमसर नगर परिषद हद्दीतील रस्त्याची ५०.०० 
सुधारणा करणे, तुमसर शहर येथे खेळाचे 
ग्राउंड तयार करणे, 
४ तुमसर नगर परिषद हद्दीतील सिमेट नाळी । ५०.०० 
बांधकाम करणे, रस्त्याची सुधारणा करणे, 
तुमसर शहरा अंतर्गत आर.ओ.प्लांट 
बसविणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२८/का-१४११ 


अ.क्र मंजूर झालेली कामे रक्‍कम मंजूर करावयाची कामे रक्‍कम 
4 तुमसर नगर परिषद हद्दीतील मोरी बांधकाम | ५०.०० 
करणे, सिमेंट नाली बांधकाम करणे, 
रस्त्याची सुधारणा करणे, ग्रीन जिम 
बसविणे, सौंदर्यीकरण करणे. 
नि तुमसर नगर परिषद हद्दीतील मोरी बांधकाम, | ५०.०० 
सिमेंट नाली बांधकाम, रस्त्याची सुधारणा 
करणे, सौंदर्यीकरण करणे. 
9 तुमसर नगर परिषद हद्दीतील अभ्यासिका । ५०.०० 
बांधकाम, सौंदर्यीकरण करणे, सिमेंट नाली 
बांधकाम करणे, रस्त्याची सुधारणा करणे. 
ह तुमसर नगर परिषद हद्दीतील सभामंडपाचे | ५०.०० 
बांधकाम, आवरभिंत बांधकाम, सिमेंट नाळी 
बांधकाम व रस्त्याची सुधारणा करणे. 
एकुण ४००,०० ४००,०० 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६१६४३१६२९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 


जिल्हाधिकारी, भंडारा, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93 
bef856fb92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=77E1EBA3AEC9A067541 0DB6FA1A645387767189 


PRAKASH seen 
BABANRAO 
GHADGE ला 
(प्रकाडा घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अधिकारी, तुमसर नगरपरिषद- मोहाडी नगरपंचायत, 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, भंडारा, 


मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा, 
१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


